RNINo . MAHBIL/ 2012/44835 
Regn. No . L/ PCE/ 068/ 2013- 2015 
www . dgps .maharashtra . gov . in 


U 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागी 


वर्ष - ५, अंक - ५ ] 


सोमवार , मे १६ , २०१६ / वैशाख २६ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

नगररचना योजना- क्रमांक २, श्रीरामपूर ( अंतिम ) 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 

१९६६ च्या कलम ९१ (२ ) अन्वये . 
नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०२१ 

दिनांक १२ एप्रिल २०१६ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १६१६ / १६/ प्र. क्र . २१/ २०१६ / नवि -९ . ज्याअर्थी, नगररचना योजना - क्रमांक २, श्रीरामपूर ( अंतिम), संचालक , नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( या अनुषंगाने 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ६८ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक नरयो / श्रीरामपूर क्रमांक २/ अंतिम मंजुरी/ टीपीव्ही - ४/ ६५५६ , दिनांक 
२२ सप्टेंबर १९९९ द्वारे मंजूर झाली असून , ती दिनांक १ जानेवारी २००० पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे “ उक्त योजना” असे संबोधिलेली) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेनुसार अंतिम भूखंड क्रमांक १७ (यापुढे “ उक्त भूखंड” असे संबोधिलेली) चे क्षेत्र ४६९२. ५० चौ. मी. आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, श्रीरामपूर शहराच्या नगररचना योजना क्रमांक २ ( अंतिम ) मंजूर झाल्यानंतर उक्त योजनेतील उक्त भूखंडाचा ताबा 
श्री . प्रविण हरकचंद लोढा यांना त्यांच्या मूळ भूखंड क्रमांक ४१ च्या बदल्यात उक्त अधिनियमाच्या कलम ८८ ( क) अन्वये दिनांक २७ जून २००२ रोजी 
( अंतिम भूखंड क्रमांक १७, क्षेत्र ४६९२ . ५० चौ . मी. “ बी ” फॉर्मप्रमाणे) दिला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, श्रीरामपूर शहराच्या दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेमध्ये उक्त भूखंडावर स्टेडियम व खेळाचे मैदानाचे आरक्षण दर्शविले आहे. 
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख श्रीरामपूर यांचेमार्फत करण्यात येणाऱ्या उक्त भूखंडाच्या संयुक्त मोजणीमध्ये भूखंडाचे क्षेत्रफळ ४६९२. ५० चौ. मी. ऐवजी 
५२९५. ५० चौ. मी. निश्चित होत असल्याचे आढळून आले. त्या अनुषंगाने उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, श्रीरामपूर यांनी लवाद , श्रीरामपूर यांना पत्राद्वारे 
उक्त भूखंडाचे क्षेत्र संयुक्त मोजणी नकाशाप्रमाणे दुरुस्ती करण्याची विनंती केली आहे (यापुढे “ उक्त प्रस्ताव” असे संबोधले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रस्तावामध्ये आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त 
प्रकरणी संचालक , नगररचना यांनी त्यांच्या अहवालात नमूद केल्यानुसार उक्त भूखंडाचे क्षेत्रामध्ये “ बी ” फॉर्मनुसार ४६९३ चौ . मी . आणि प्रत्यक्ष 
मोजणीनुसार ५२९५ . ५० चौ . मी. अशी तफावत असल्याने व कागदपत्रांच्या पडताळणीनुसार क्षेत्रातील दुरुस्ती आवश्यक असल्याने जागामालकाच्या 
मागणीनुसार “ बी ” फॉर्म मधील दुरुस्ती होणे आवश्यक झाले आहे, असे राज्य शासनाचेमत झाले आहे; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९१ चे उपकलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन याद्वारे 
उक्त अधिनियमातील कलम ९१ ( २) अन्वये उक्त प्रस्तावाप्रमाणे उक्त योजनेमध्ये प्रारूप फेरबदल तयार करून , सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्धी करणेकामी उक्त अधिनियमाचेकलम ९१ मध्ये निश्चित केल्याप्रमाणे वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्याकरिता नगरपरिषद, श्रीरामपूर यांना याद्वारे 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे १६, २०१६ / वैशाख २६, शके १९३८ 


प्राधिकृत करण्यात येत आहे. अशी कोणतीही व्यक्ती जी या फेरबदलामुळे बाधित होत असेल ती व्यक्ती महाराष्ट्र शासनास सूचना प्रसिद्धीच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याचे कालावधीत लेखी निवेदन करून त्याची प्रत नियोजन प्राधिकरणास देऊ शकेल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

PT. YII . DIETA, 

कक्ष अधिकारी , 
महाराष्ट्र शासन . 


Town Planning Scheme - Shrirampur 
No. 2 (Final) 
Notification under Section 91 (2 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 021 

dated 12th April 2016 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1616 / 16 /CR -21 /2016 /UD - 9 . - Whereas, the Town Planning Scheme - Shrirampur No . 2 
(Final) (hereinafter referred to as " the Said Scheme" ) has been sanctioned by the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune under Section 68 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Mah .Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the Said Act") vide Notification No. TPV / Shrirampur 
No. 2 /Final permission / TPV - 4 /6556 , dated 22nd September 1999 and come into force from dated 
1st January 2000 ; 

and whereas , as per the said Scheme, the area of Final Plot No . 17 (hereinafter referred to as " the 
said Plot") is 4692 .50 sq.mt.; 

and whereas , as per the said Scheme, the Municipal Council , Shrirampur has allotted the final plot 
No . 17 in lieu of Original Plot No . 41 under Section 88 (C ) of the said Act and given the possession of the 
said Plot on dated 27th June 2002 to Mr. Pravin Harakchand Lodha (area as per “ B ” form is 4692 .50 sq.mt.) ; 

and whereas , as per the second revised Development Plan of Shrirampur, the said Plot is reserved 
for Stadium and Playground, and as per the JointMeasurement carried out by the Dy. SLR , the area of the 
said Plot is 5292 .50 sq . mt. instead of 4692 . 50 sq .mt. and the Dy. SLR , Shrirampur has requested the 
Arbitrator, Town Planning Scheme, Shrirampur to correct the area of said Plot according to the Joint 
Measurement Plan (hereinafter referred to as “ the Said Proposal”); 

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to make a variation in the 
said Scheme in accordance with the actual area of the said Plot as per the measurement done by 
Dy. SLR , Shrirampur and the area mentioned in the “ B ” form needs to be corrected as 5292 .50 sq .mt. 
instead of 4692.50 sq .mt. 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of Section 91 of the said 
Act, the Government hereby authorized the Municipal Council , Shrirampur to prepare the Draft Variation 
and publish a Notice in this regard in the Maharashtra GovernmentGazette after following due procedure 
laid down in the provisions of Section 91 of the said Act. Any person affected thereby may communicate in 
writing his objections to such variation to the State Government and send a copy thereof to the Planning 
Authority not later than one month of the date ofpublication of Notice . 

By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


PRINSESALAT VE RAVVABAMIENTO PRIPANTES 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


